मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गातून सचिव व सचिव समकक्ष 
(तांत्रिक) या संवर्गात पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन Sea क्रमांकः पदोन्न-४४२३/ प्र.क्र.२५०/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ :- सार्वजनिक बांधाकाम विभाग, शासन अधिसूचना, क्र.आरटीआर १०९६/(२९३)/प्रशासन-२, 
दि.२४.१०.२०००. 


शासन Beat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रशासकीय नियंत्रणाखालील मुख्य अभियंता (स्थापत्य) (वेतसंरचना 
एस-२९: रु.१३११००-२१६६००) या निम्न संवर्गातील अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन शासन अधिसूचनेन्वये विहित 
केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, सचिव व सचिव समकक्ष (तांत्रिक) (वेतनसंरचना एस-३० : रु. १४४२००- 
२१८२००) या वरिष्ठ संवर्गात सन २०२३-२४ च्या नियमित निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, सचिव व सचिव समकक्ष (तांत्रिक) म्हणून त्यांची पदस्थापना 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. | ज्येष्ठता क्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. व दिनांक 
(१) (२) (३) (४) (६) 
श्‌ ९ श्री. सतिश तुकाराम | मुख्य अभियंता (स्था.), | प्रमुख अभियांत्रिकी (सचिव 
१७.०१.२०२४ | कोळीकर महाराष्ट्र राज्य, पोलीस | समकक्ष), मुंबई महानगर प्रदेश 
गृहनिर्माण व कल्याण | विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
महामंडळ, मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
२ १०-अ श्री. सतिश मधुकरराव | मुख्य अभियंता (स्था.), | सचिव, प्रधानमंत्री ग्रामसडक 
२५.०४.२०२४ | चिखलीकर नगरपरिषद प्रशासन | योजना, ग्राम विकास विभाग, 
संचालनालय, वरळी, | मंत्रालय, मुंबई. 
मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
3 ११ श्री. विकास पंढरीनाथ | मुख्य अभियंता (en), | सह व्यवस्थापकोय संचालक, 
१७.०१.२०२४ | WATS, संकल्पन, संकल्पचित्र | महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा 
मंडळ, कोकण भवन, नबी | विकास महामंडळ, मर्यादित, 
मुंबई. मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
8 १२ श्री. राजेश भगवान प मुख्य अभियंता (eM), | सह व्यवस्थापकोय संचालक, 
१७.०१.२०२४ महाराष्ट्र राज्य रस्ते बिकास | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई. | महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
(शिबीर कार्यालय, पुणे)  । (रिक्‍त पदी) 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-४४२३/ प्र.क्र.२५०/ सेवा-१ 
२. वर नमूद सचिव व सचिव समकक्ष (तांत्रिकी यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या 
बाबींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे : 

i. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व Re पिटीडान स्टॅप नं. 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 


॥. मा.उच्च न्यायालयात ज्येष्ठतासूचीसंदर्भात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहील. 


॥. सदर पदोन्नती ही निवळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा व 
सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 


३. वर नमूद अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता 
रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

४. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कमीत-कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल झासनास विनाविलंब सादर करावा. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांने पदोन्नती आदेशा 
निघाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आव्यक आहे. संबंधित 
अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत रुजू 
न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. संबंधित 
अधिकारी आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत अथवा पूर्व मान्यतेने रुजू होण्यासाठी मंजूर 
केलेल्या वाढीव कालावधीत रूजू न झाल्यास, त्यांना पदोन्नतीत स्वारस्य नाही, असे समजून संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश आपोआप रद्द झाल्याचे समजण्यात येतील. 


षु. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त करावे व 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न 
झाल्यास, त्याबाबत झासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक 
कारवाई त्वरित करणे WET होईल. या आदेझान्वये पदोन्नती / पदस्थापना देण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे, 
म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार रजा अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 


६. संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे 
वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

9. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केळे आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-४४२३/ प्र.क्र.२५०/ सेवा-१ 


दिनांकास हजर झाले, याबाबत झासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित 
अवगत करावे. 


८. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. वेतननिश्चितीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत विकल्प न दिल्यास 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात 
घेवून त्यांची पदोन्नतीच्या पदाची वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


९. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८ मधील तरतूदीनुसार, 
संवर्ग नियंत्रण विभाग म्हणून कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गामध्ये समाविष्ट केलेल्या पदांवर 
अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना या विभागामार्फत करण्यात येत आहे. 


१०. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 


११. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१२१२४७५७८२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC WORKS 


DATTATRAY oe 
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff0592 1827 123426ec3977a74 
'=Maharashti 


76478ce183be979d, ७ ICode=400032, st=Mahi 


VA A N T RA KH A R K E INumber=6BAEF55AD6F77A3A40CCCC3E9DDOF50E344AB83A 
754542299875CF07868ED88B, DATTATRAY VASANTRAO, 
RKE 


Date: 2024.08.12 13:02:37 +05'30' 


(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 
५. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, मर्यादित, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८ 
९ 


महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोंकण / पुणे / नाशिक / छत्रपती 
संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 

१०. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग, पुणे, 

११. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१२. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप पुणे, 

१३. सर्व संबंधीत अधिकारी यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 

१४. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन Beal क्रमांकः पदोन्न-४४२३/ प्र.क्र.२५०/ सेवा-१ 


94. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुबई, 11111111०0 


१५. 
१६. 
. कार्यासन अधिकारी (१३/१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. कार्यासन अधिकारी (प्रशा-२ / आस्था-१ / सेवा-६ / संगणक कक्ष व रोख शाखा) सार्वजनिक बांधकाम 


२५. 


सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


